कृषि गणना ही १०० टक्के केंद्र पुरस्कृत योजना 
सन २०१९-२० मध्ये राज्यात राबविण्याकरीता 
सदर योजनेस प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः कृगयो -२०१९/प्र.क्र.११४/११-ओ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय (विस्तार), मुंबई-४०० ०३२. 
तारीख: ०२ ऑगस्ट, २०१९ 


वाचा - 

१) शासन निर्णय, कृषि व पदुम विभाग क्र. पदसातत्य -२०१९/प्र.क्र.३८/११-ओ, 
दि.२७.०२.२०१९ 

२) शासन परिपत्रक,वित्त विभाग क्र.अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.९२/ अर्थ-३, दि.०८.०७.२०१९ 

३) भारत सरकार, कृषि मंत्रालय, कृषि व सहकार विभाग यांचे पत्र क्र. एफ ११०१४- 
२/२०१८-असीयू, दि.०८.०५.२०१९ 

४) कृषि आयुक्तालयाचे पत्र क्र.कृआ/कृ.ग./अनुदान/प्रशा.मान्यता/प्र.क्र.१/३९०/२०१९, 
दि.२७.०६.२०१९ 


प्रस्तावना - 


कृषि गणना योजना ही १०० टक्के केंद्र पुरस्कृत योजना सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षासाठी 
महाराष्ट्र राज्यात राबविण्याकरिता केंद्र शासनाने संदर्भ क्र. 3 च्या पत्रान्वये प्रशासकीय मान्यता 
दिलेली आहे. 
२. कृषि गणना योजना या १०० टक्के केंद्र पुरस्कृत योजनेतील १३ अस्थायी पदे दिनांक १ मार्च, 
२०१९ ते ३० सप्टेंबर, २०१९ पर्यंत चालू ठेवण्यास संदर्भ क्र. १ येथील शासन निर्णयान्वये मान्यता 
देण्यात आलेली आहे. 


३. कृषि गणना योजना या १०० टक्के केंद्र पुरस्कृत योजनेस केंद्र शासनाने दिलेल्या प्रशासकिय 
मान्यतेच्या मर्यादेत व राज्य शासनाच्या सन २०१९-२० मध्ये मंजूर केलेल्या तरतूदीनुसार राज्य 
शासनाची बाबनिहाय प्रशासकीय मान्यता देण्याकरिताचा प्रस्ताव कृषि आयुक्तालयाने संदर्भ क्र.४ च्या 
पत्रान्वये सादर HSS आहे. त्या अनुषंगाने Wed योजना सन २०१९-२० मध्ये राज्यात 
राबविण्याकरीता प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : - 

कृषि गणना योजना ही १०० टक्के केंद्र पुरस्कृत असून या योजनेकरिता सन २०१९-२० साठी पुढील 
तक्त्यात दर्शविण्यात आल्यानुसार रु.७८०.०० लाख इतक्या रकमेस शासनाची प्रशासकीय मान्यता 
देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः PATA -२०१९/प्र.क्र.११४/११-ओ 


सन २०१९-२० 
राज्य शासनाची 
प्रशासकीय मान्यता (रक्‍कम रु. लाखात) 


०१-वेतन 


र 
र 


१३-कार्यालयीन खर्च 


8 ५०-इतर खर्च 


२. प्रस्तुत खर्च खालील लेखाशिर्षाखाली सन २०१९-२० करिता मंजूर केलेल्या अर्थसंकल्पीय 
तरतूदीतून भागविण्यात यावा - 
मागणी क्र. डी-३ 
२४०१- पिक संवर्धन 
१११- कृषि अर्थशास्त्र व सांख्यिकी 
१०० टक्के केंद्र पुरस्कृत योजना 
(००) (१०) जागतिक कृषि गणना, (२४०१ ०९९६) 


3. प्रस्तुत प्रयोजनार्थ सहाय्यक संचालक (लेखा-१), कृषि SYA SA, महाराष्ट्र राज्य, पुणे- ५ 
यांना आहरण व संवितरण अधिकारी तर कृषि संचालक, (विस्तार व प्रशिक्षण )यांना नियंत्रण अधिकारी 
म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 
४. प्रस्तुत शासन निर्णय वित्त विभाग परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.१२२/ अर्थ-३, 
दि.०८.०७.२०१९ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 
दघ. सदर are निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०८०२१२३६५८५६०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Neeta Eknath ५५०५५५०५५०” 


2.5.4.20=f2bffd6992498e56663024368c72b33364cfb066d53682c53a42 
5e54 1 


I INumber=f325d659f47933958aa2d98f394db95/94be57548776492 
hinde beste Tealclasaby cnet 


Date: 2019.08.02 12:42:48 +05'30' 


(निता शिंदे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. सचिव (कृषि) यांचे स्वीय सहाय्यक, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः PATA -२०१९/प्र.क्र.११४/११-ओ 


२. आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे (५ प्रती) 

३. कृषि संचालक (वि.प्र,, कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-५ 

४. मुख्य सांख्यिक, कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-५ 

५. सहाय्यक संचालक (ळेखा-१), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-५ 

६. सहाय्यक संचालक (अर्थसंकल्प), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-५ 

७. महालेखापाल, (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर 

८. संचालक, लेखा व कोषागारे, नवीन प्रशासन भवन, मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 

९. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 

१०.वित्त विभाग (व्यय-१) / (अर्थसंकल्प-१३) / (अर्थोपाय), मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 

११.नियोजन विभाग (कार्यासन-१४३१), मंत्राळय, मुंबई-४०० ०३२ 

१२.उप सचिव (११-ओ) यांचे स्वीय सहाय्यक, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई-४०० 032 

93. ha अधिकारी (2-3), कृषि व पदुम विभाग, मंत्राळय, मुंबई-४०० ०३२ 

१४. निवड नस्ती, का.११-अओ. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


